महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी या संवर्गातील 
बदल्या / पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१८६/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई - Yoo ००१ 
तारीख: ३१ मे,२०१८ 


शासन rear - 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ मधील कलम ४(४)(दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र 
वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६०० मधीळ जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची खालीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
feat, Q 3 
a डॉ.संतोष नामदेव माने, सहायक जिल्हा सहा संचालक,आरोग्य सेवा (कु.क.),पुणे (रिक्‍त 


आरोग्य अधिकारी, अमरावती 


पदी) (विनंतीनुसार) 


२ | डॉ.गोविंद पंडित चौधरी, प्राचार्य साथरोग शास्त्रज्ञ, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण 
,आवकुकप्रकेंद्र, औरंगाबाद केंद्र,नाशिक (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

३ | डॉ.हर्षला सुधाकर dae , सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सांगली (डॉ.हंकारे यांच्या 
संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ), कोल्हापूर  । बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदी) (प्रशासकीय) 

४ | SLAs महालिंग खलिपे, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सिंधुदुर्ग (डॉ.साळे यांच्या 
संचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप),कोल्हापूर | बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदी)(प्रशासकीय) 

५ | डॉ.रामचंद्र शिवराम हंकारे, जिल्हा आरोग्य । सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप), 
अधिकारी, सांगली कोल्हापूर (डॉ.खलिपे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

पदी) (विनंतीनुसार) 

६ | डॉ.संतोष बबनराव गायकवाड, जिल्हा प्राचार्य आवकुक प्रशिक्षण केंद्र, पुणे (डॉ. निगडे 
आरोग्य अधिकारी, पालघर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

७ | डॉ.आर.बी. निगडे, प्राचार्य, आवकुकप्रकेंद्र, | सहायक संचाळक, आरोग्य सेवा (हत्तीरोग), पुणे 


पुणे 


(डॉ. कांबळे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
(प्रशासकीय) 


PIR Beal क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१८६/सेवा-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
Peal २ ३ 
८ | डॉ.शिवाजी संगाप्पा फुलारी, सहायक जिल्हा । जिल्हा क्षयरोग अधीकारी, लातूर (रिक्‍त पदी) 
आरोग्य अधिकारी, उस्मानाबाद (विनंतीनुसार) 
९ | डॉ.श्रीराम गजानन गोगुलवार, जिल्हा प्राचार्य, आवकुकप्रकेंद्र, नागपूर (डॉ.कळमकर 
आरोग्य अधिकारी, चंद्रपूर दि.३०.६.२०१८ रोजीच्या से.नि.मुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) (विनंतीनुसार) 
णो डॉ. योगेश आर. सवई, जिल्हा आरोग्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी, चंद्रपूर (डॉ.गोगुलवार 
अधिकारी, नागपूर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी ) (प्रशासकीय) 
ण १ | डॉ. विजय नथ्युजी sare, सहा संचालक, | जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नाशिक (डॉ.वाक्‍्चौरे 
आसे, पुणे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 
१२ | डॉ.बी एस कांबळे , सहायक संचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, बुलढाणा (डॉ.पवार 
आरोग्य सेवा ( हत्तीरोग), पुणे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 
१३ | डॉ.संजीवकुमार मोहन जाधव, अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नागपूर ( डॉ.सवई यांच्या 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पुणे बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) (प्रशासकीय) 
१४ | डॉ. सुनिल दिनकर पोटे, जिक्षअ, औंध, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, अहमदनगर (रिक्‍त पदी) 
जि.पुणे (विनंतीनुसार) 
१५ | डॉ.नंदकुमार दत्ताजीराव देशमुख, सहा मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, क्षयरोग नियत्रंण प्रशिक्षण 
संचालक, आसे (H.H.), पुणे केंद्र,पुणे (डॉ. मोरे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) ( विनंतीनुसार) 
१६ । डॉ.सुधाकर वामनराव मोरे, मुवैअ,क्षयरोग जिल्हा आरोग्य अधिकारी, धुळे (Raq पदी) 
नियत्रण पथक, पुणे (प्रशासकीय) 
१७ | डा. गिता नरेद्र खरात (काकडे) सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ),ठाणे (रिक्‍त 
पदी) (विनंतीनुसार) 
१८ | डॉ.मनिष केशवराव रेंघे, सहायक संचाळक, | जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ठाणे (डॉ. सोनावणे यांच्या 
आसे (नारु निर्मुलन),मुंबई बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 
१९ | डॉ.(श्रीमती) एस.वाय. आठवले (चिंचोळीकर), | सहा संचाळक, आरोग्य सेवा,मुंबई (रिक्‍त पदी) 
जिमाबासंअधिकारी, ठाणे (विनंतीनुसार) 
२० | डॉ.दयानंद मारुती सुर्यवंशी , जिक्षअ,ठाणे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पाळघर (डॉ.गायकवाड 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 
२१ «| डॉ.बी.एस.सोनावणे , जिल्हा आरोग्य सहायक संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई (रिक्‍त पदी) 


अधिकारी,ठाणे 


(विनंतीनुसार) 


पुष्ठ ५ पैकी २ 


PIR Beal क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१८६/सेवा-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

Feats 2 3 

२२ «| डॉ.सुशिलकुमार सिताराम वाकचौरे, जिल्हा | जिल्हा आरोग्य अधिकारी, भंडारा ( डॉ.भंडारी यांच्या 
आरोग्य अधिकिरी,नाशिक बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी)(प्रशासकीय) 

२३ | डॉ.श्रीमती) लतिका आर.गरुड (घाटे), अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, भंडारा (रिक्‍त 
निवासी वैदयकीय अधिकारी (बा.स, जि.रु., । पदी) (प्रशासकीय) 
नागपूर 

२४ । डॉ.के.एस.वासनिक , सहायक संचालक, सहा संचालक, आसे (कुष्ठ), अमरावती (रिक्‍त पदी) 
आरोग्य सेवा (HS), Jos (प्रशासकीय) 

२५ | डॉ.शिवाजी पोमा पवार , जिल्हा आरोग्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी, हिंगोली (रिक्‍त पदी) 
अधिकारी, बुलढाणा (प्रशासकीय) 


२. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
त्वरीत हजर होऊन त्याबाबतचा अहवाल संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई यांना व शासनास सादर करावा. 


३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा 
मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नवीन 
पदस्थापनेवर रुजू व्हावे, जे अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील , san अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत 
अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या सेवेत खंड होईल याची जाणीव सर्व संबंधीतांना 
करुन देण्यात येत आहे. 


प. जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत त्यांचेविरुध्द संचालनालयाने 
वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरु करावी व आवश्‍यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. 
या प्रकरणी वेळोवेळी शासनास अवगत करावे व अनुपालन अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत सादर 
करावा. 


पुष्ठ ५ पैकी ३ 


PIR Beal क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१८६/सेवा-२ 


६. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकार्‍याने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 
७. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन AS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५३०१२३३०५६३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने, 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


Vish al udas Ghodke 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


Pundlikrao ५५५५५५४ 


2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe 
5189556b7a95d5896bbb8 1496f403bb58 
G h O d ke ac3e, cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2018.05.31 11:16:44 +05'30' 
(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई 
प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एडस्‌ नियंत्रण सोसायटी,मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई 

अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 


) 
) 
) 
) 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा(सर्व) 
) 
) 
) 
) 


AD 


2) (0८ wv 


4 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सर्व) 

अधीक्षक, मनोरुग्णालय (सर्व) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व ) 
) 
) 


nN S&S m™ 


vo 


१४) मा.मंत्री (सा.आ.) / मा.राज्यमंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव 
१५) प्रधान सचिव (सा.आ.) यांचे स्वीय सहायक 


पुष्ठ ५ पैकी ४ 


PIR Beal क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१८६/सेवा-२ 


१६) सर्व संबंधित अधिकारी ( संचालक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 
१७) निवड नस्ती (सेवा-२) 


पुष्ठ ५ पैकी ५ 


